पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
यांचे अधीनस्त कार्यालयांकरीता १०४४३ पदे 
निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः संकीर्ण ०८१५/प्र.क्र.२११/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुंबई-३२ 
तारीख: १७ जुले, २०१५ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ३१११/प्र.क्र. १०७(ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
2) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालय यांचे 
क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पुणे ग्रा चिखली शुध्दीपत्रक/१३५/२०१४ दि.३१.३.२०१४. 

शासन शुध्दीपत्र- 

पोलीस महासंचालक यांचे अधीनस्त कार्यालयाकरीता पोलीस दलासाठी विविध संवर्गातील 
१०४४३ पदे निर्माण करण्यास व त्यानुषंगाने त्यातील काही पदे वापरुन राज्यातील विविध भागात ६३ 
पोलीस ठाणी निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. १ वरील दि.४.३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 
यांचे अधीनस्त देहूरोड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन नवीन चिखली पोलीस ठाणे मंजूर केले आहे; 

त्याऐवजी; 

देहूरोड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन निर्माण करण्यात आलेले चिखली पोलीस ठाणे हे 
पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे अधीनस्त त्यासाठी मंजूर असलेल्या मनुष्यबळ व साधनसामग्रीसह 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७१७१५४०५२६९२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY 


KA DA M DATTATRAY Oi IN o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


U=HOME DEPT,CID - 918120, 


HAN MANT postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=KADAM 


DATTATRAY HANMANT 
Date: 2015.07.17 15:45:09 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः संकीर्ण ०८१५/प्र.क्र.२११/पोल-३ 


४. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर 
७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पुणे विभाग, पुणे 

९. पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 

१०.पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


